RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ४३ ] ] 


शनिवार , सप्टेंबर ११ , २०२१ / भाद्र २० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ५४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


उक्त 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , पालघर यांजकडून 

प्राथमिक अधिसूचना 
क्रमांक भूसंपादन / हायस्पीड रेल / अधिसूचना / कावि २८८ / २०२१. — ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सक्षम प्राधिकारीस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , सक्षम प्राधिकारीस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ११ , २०२१ / भाद्र २० , शके १ ९ ४३ 
परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची सक्षम प्राधिकारीकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार सक्षम प्राधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . ) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील , 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी वसई , डहाणू व तलासरी तालुक्याकरिता उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) पालघर , जिल्हा पालघर यांस 
पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव वणई , तालुका उहाणू , जिल्हा पालघर 
भूमपान किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र ( हे.आर ) मध्ये 
( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


०.०१.१० 


५७५ 
३४ ९ 


or mo 


३४८ 


०.००.०५ 
०.२१.६२ 
०.२१.८५ 


३५३ 
३८३ 


५ 


०.००.७० 


६ 


०.०५.६५ 


८ 


९ 


१० 


११ 
१२ 
१३ 


पाडा 
३८२ 
३८१ 
३८० 
३८६ 
३८ ९ 
३ ९ ० 
३८७ 
४३ ९ / १ 
३८८ 
४४५ 
४४ ९ 
४३८ 


१४ 


१५ 


१६ 
१७ 


१८ 
१ ९ 
२० 


४४८ 


४४६ 


०.०७.६० 
०.००.१० 
०.२८.४५ 
०.०५.९ ५ 
०.०२.४० 
०.०१.८० 
०.०२.८० 
०.०१.०५ 
०.०२.६० 
०.० ९ .२५ 
०.१०.१० 
०.००.१० 
०.१५.०५ 
०.००.८० 
०.१०.४० 
०.०७.१० 
०.००.६० 
०.१८.८५ 
०.००.०३ 
०.२६.१५ 
०.० ९ .७० 
०.१३.६० 
०.०५.६० 
०.२०.१३ 
०.१५.२५ 
०.००.८१ 
०.२७.८८ 


२१ 


४४७ 
४ ९ ० 


२२ 
२३ 


४ ९ १ 
४ ९ २ 


२४ 


४८८ 


२५ 
२६ 
२७ 


पाडा 


२८ 
२ ९ 
३० 


४७४/१ 

४ ९ ४ 
५१० पैकी रस्ता 
५१०/२/१०/११ 
५१० / २ / ८ / ९ 

५१०/२/६/७ 
५१०/२/२२०/२२१/२२२ 


३१ 


३२ 


३३ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ११ , २०२१ / भाद्र २० , शके १ ९ ४३ 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३४ 
३५ 


०.१४.८२ 
०.१३.९ ७ 


५१० / २ / २१५ / २१६ / २१७ / २१८ / २१ ९ 

५१०/२/८६/८७ 
५१०/३/२५६ 
नाला + रस्ता 


३६ 
३७ 
३८ 


५१० पैकी 


३ ९ 


०.०४.२७ 
०.०५.२४ 
०.०७.७५ 
०.१४.८४ 
०.१५.० ९ 
०.००.९ ५ 
०.२६.२६ 


५१०/३/२२० 
५१०/३/२५७ 
५१० पैकी रस्ता 
५१०/१/१२ 


४० 


४१ 
४२ 


एकूण 


३.९ ८.३१ 


अ.क्र . 
( १ ) 
१ 
२ 
३ 


२१५ पैकी 


२२३ पैकी 


mx 5 w 9 va ara am 


गाव गोवणे , तालुका उहाणू , जिल्हा पालघर 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र हे.आर. मध्ये 
( २ ) 

( ३ ) 

०.७६.८० 
२१७ 

०.०५.२० 

०.०८.०० 
२१८ 

०.०५.४० 
१२ 

०.०५.३० 
१७४ 

०.०६.५० 
३ 

०.०२.६० 
२ 

०.०५.९ ५ 
७ ९ 

०.०५.९ ० 
७८ 

०.१ ९ .२० 
८१/१ 

०.१ ९ .८० 
६८/१ 

०.११.०० 
६६ 

०.०७.५० 
२२६/१ 

०.१७.६० 


१४ 


१५ 


६४ पैकी 


०.१४.८१ 


एकूण 


२.११.५६ 


अ.क्र . 


( १ ) 


१ 


३ 


in m x tw 9 va a 


गाव डेहणे , तालुका डहाणू , जिल्हा पालघर 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र हे.आर. मध्ये 
( २ ) 

( ३ ) 
२६० 

०.२६.३७ 
२५ ९ 

०.३५.१७ 
२५७ 

०.१६.९ ५ 
२५४ 

०.०८.२० 
२५४ पैकी नाला 

०.०३.१० 
२५५ 

०.०५.७५ 
२७० 

०.२१.६५ 
२७१ 

०.१३.१६ 
०.०३.०० 
०.०८.९ ० 
०.०१.९ ० 


२६६ पैकी 
२६३ पैकी 
२६२ पैकी 


११ 


एकूण 


१.४४.१५ 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५४-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ११ , २०२१ / भाद्र २० , शके १ ९ ४३ 


गाव आसवे , तालुका डहाणू , जिल्हा पालघर 


अ . क्र . 
( १ ) 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


अंदाजित क्षेत्र हे.आर. मध्ये 

( ३ ) 
०.७६.१५ 


१ 


२१ 


२ 


२४ 


०.००.१० 


३ 


२५ 


४ 


३५ 


०.१६.०० 
०.१८.८५ 
०.३२.६० 


३३ पैकी 


• 39 


०.१०.३० 


४५ 
४६ 


८ 


५१ 


०.०८.४५ 
०.३१.३५ 
०.१६.९ ० 
०.०८.१० 


९ 


४ ९ 


१० 


५२ 


११ 


५३ 


०.०७.९ ५ 


१२ 


५७ 
५८ 


१३ 


०.०६.७१ 
०.३६.३७ 
०.० ९.९९ 
०.०२.६१ 


१४ 


५६ 
६५ 


१५ 


१६ 


६२ 


०.०४.४१ 
०.००.१५ 


१७ 


१८ 


१०५ 
१०५ पैकी रस्ता 


१.३३.६२ 
०.०१.७३ 


१ ९ 


एकूण 


४.२२.३४ 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


२ 


३ 


गाव वसंतवाडी , तालुका डहाणू , जिल्हा पालघर 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र हे.आर. मध्ये 
( २ ) 

( ३ ) 
४४ 

१.३३.६० 
४४ पैकी रस्ता 

०.००.५० 
४५ पैकी ( ४५/१/१ ) 
४५ पैकी ( ४५/१/२ ) 
४५ पैकी ( ४५/१/३ ) 

०.५२.७० 
४५ पैकी ( ४५/१/४ ) 
४६ पैकी ( ४६/१/१/३ ) 
४६ पैकी ( ४६/१/४ ) 

४६ पैकी ( ४६/६ ) 
४६ पैकी ( ४६/१/५ ) 
४६ पैकी ( ४६/४/५ ) 
४६ पैकी ( ४६/४/६ ) 

१.२५.८५ 
४६ पैकी ( ४६/१/१/२ ) 
४६ पैकी ( ४६/३/२ ) 

४६ पैकी ( ४६/८ ) 
४६ पैकी ( ४६ / १ / ९ ) 
४६ पैकी ( ४६/२/१/१ ) 
४६ पैकी ( ४६/४/१ ) 
४२/२ 

०.१६.१० 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ११ , २०२१ / भाद्र २० , शके १ ९ ४३ 


( २ ) 


( ३ ) 


६ 


३६/२१ 


०.१७.०० 


३६/२२ 


०.०८.६० 


9 Vor 


३६/२३ 


०.०१.१५ 


३६/१२ 


०.०३.१५ 


१० 


३७/४ 


०.१३.२५ 


११ 


३७/१ 


०.२०.०५ 


१२ 


३४/२/२ 


०.१३.६२ 


१३ 


३४/१/४ 


०.०८.०५ 
०.०१.९ ५ 


१४ 


३३/१ 
३३/१०/१ 


१५ 


०.१७.७० 


१६ 


३३/८/२ 


०.१२.६० 


१७ 


२७/३ 


०.६७.१५ 


१८ 


२७/२ 


०.२७.६० 


१ ९ 


२६/३ 


०.०१.३० 


२० 


२४/५ 


०.००.२० 


२१ 


२८/७ 


०.००.७० 


२२ 


२८/८ 


०.०५.२० 


२३ 


२५/४ 


०.२२.८५ 


२४ 


२५/२ 


०.०४.०० 


२५ 


२५/३/१ 


०.२८.६५ 


एकूण 


६.०३.५२ 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


२ 


गावाचे नाव झाडीगाव , तालुका उहाणू , 

जिल्हा पालघर 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र हे.आर. मध्ये 
( २ ) 

( ३ ) 
२७३ पैकी ( २७३/३ ) 
२७३ पैकी ( २७३/२ ) 
२७३ पैकी ( २७३/१ ) 

०.७५.५५ 
२७३ पैकी ( २७३/४ ) 
२७५ पैकी ( २७५/२ ) 

०.०१.७७ 
२७४ पैकी ( २७४/१ ) 
२७४ पैकी ( २७४/२ ) 

०.१३.९ ७ 
२७० पैकी ( २७०/२ ) 

०.००.१६ 

०.००.०६ 
२६३ पैकी ( २६३/२ ) 

०.७४.०३ 
२६३ पैकी ( २६३/३ ) 
२६४ पैकी ( २६४/२ ) 

०.१३.१४ 
२६० पैकी ( २६०/२ ) 

०.६०.९ ४ 
२६० पैकी ( २६०/४ ) 
२६० पैकी ( २६०/३ ) 
२५ ९ 

०.००.४८ 


३ 


४ 


5 


२६ ९ पैकी 


६ 


७ 


८ 


९ 


एकूण 


२.४०.१० 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५४-२अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ११ , २०२१ / भाद्र २० , शके १ ९ ४३ 

गाव धामणगाव , तालुका डहाणू , जिल्हा पालघर 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र हे.आर. मध्ये 
( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


१ 


०.१३.१२ 
०.१ ९.९ ४ 


०.०५.२५ 


mm - 5 


४ 


०.४८.०० 
०.१२.०५ 


६ 


०.० ९ .२४ 


१२७/५ 
१३० पैकी ( १३०/१ ) 
१३० पैकी ( १३०/४ ) 
१३० पैकी ( १३०/३ ) 

१२३/३ 

११७ 
११६ पैकी ( ११६/१ ) 
११६ पैकी ( ११६/२ ) 
११४ पैकी ( ११४/३ ) 
११४ पैकी ( ११४/६ ) 
११४ पैकी ( ११४/१० ) 

१०५/४ 
१० ९ पैकी ( १० ९ / १ ) 
१० ९ पैकी ( १० ९ / ३ ) 
१०८ पैकी ( १०८/३ ) 
१०८ पैकी ( १०८/४ ) 

९ ८ / २ 
९९ 


७ 


०.०३.१६ 
०.३३.६२ 


८ 


९ 


०.१४.१७ 


१० 
११ 


०.०३.५१ 
०.१२.७८ 


एकूण 


१.७४.८४ 


गाव आपटोल , तालुका डहाणू , जिल्हा पालघर 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे.आर. मध्ये 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


०.१ ९ .७३ 
०.१०.०१ 


२ 


m x 5 


४ 


९ ४ / १ 
९ ३ पैकी ( ९ ३ / १ ) 
९ ३ पैकी ( ९ ३ / २ ) 

९ १ 

९ ० / ३ 
८ ९ पैकी ( ८ ९ / १ ) 
८ ९ पैकी ( ८ ९ / ७ ) 

३४/६ 
७७/१ 
७ ९ / ३ 


०.१६.८५ 
०.०६.५८ 
०.२५.७० 


०.३३.२२ 
०.००.० ९ 


०.००.४० 


so on 6 m 


३ ९ / १ 


०.०३.३० 
०.०३.११ 
०.६२.२४ 


१२ 
१३ 
१४ 


७१ 
५५ पैकी ( ५५/७ ) 
५५ पैकी ( ५५/८ ) 
५५ पैकी ( ५५/१० ) 

६ ९ / १ 

७० 
६४ पैकी ( ६४/८ ) 
६४ पैकी ( ६४ / ९ ) 
६४ पैकी ( ६४/६ ) 
५७ पैकी ( ५७/१ ) 
५७ पैकी ( ५७/२ ) 

एकूण 


०.११.४५ 
०.००.३७ 
०.४८.४१ 


१५ 


०.१४.४८ 


२.५५.९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ११ , २०२१ / भाद्र २० , शके १ ९ ४३ 


गाव उपलाट , तालुका तलासरी , जिल्हा पालघर 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


अंदाजित क्षेत्र हे.आर. मध्ये 

( ३ ) 


( १ ) 


०.४४.१५ 


१ 
२ 


०.४४.४५ 


३२० 
१ ९ १ / १ 
१ ९ १ / २ 
१११ 
१० ९ 


४ 


m 3 


०.०३.९ ४ 
०.५३.०८ 
०.११.३ ९ 


१०८/१ 


१०८/२ 
१०८/३ 
११०/१ 


६ 


०.३७.६१ 


११०/२ 
११०/३ 


७ 


०.१६.८१ 


८ 


०.०७.१८ 
०.४५.४६ 


९ 


१० 


०.१२.४३ 


०.१ ९ .४२ 


११ 
१२ 


१३ 
१४ 


१०० 
९ ७ 
१२३१ 
१२३१/१ 
१२३१/२ 
१२३६ 
१२३८ 
१२४०/१ 
१२४३ 
१२४२ 
१२४४ 
१२४५ 
१२५५ 
१२५० 
१२५४ 
१२५२ 
१२५१ 


०.१२.९ ६ 
०.११.४६ 
०.००.२८ 


०.११.३ ९ 
०.२८.३७ 


१६ 


१७ 


०.००.८३ 


१८ 


०.००.९ ६ 
०.०७.९ ५ 


१ ९ 


२० 


०.०८.६५ 


२१ 


०.०८.६ ९ 


२२ 


१ 


०.१८.१० 


२३ 


१२२१ 


०.०८.६० 


२४ 


१२१७ 


०.० ९ .३१ 
०.२६.३३ 


२५ 


१२१४ 


२६ 


०.२६.१२ 


११६८ 
११६६ 


२७ 


०.००.९ २ 
०.० ९ .४ ९ 


२८ 
२ ९ 
३० 


०.४१.८३ 


०.० ९ .६४ 


०.१२.७ ९ 


३१ 
३२ 
३३ 


११६७ 
११६ ९ 
११०८ 
११०७ 
११०५ 
११०४ 
१० ९९ 
१० ९ ५ 
१०० ९ 


०.०४.७७ 


३४ 


०.०६.९ ८ 
०.५१.७४ 
०.११.६२ 
०.५ ९ .०१ 


३५ 


३६ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ११ , २०२१ / भाद्र २० , शके १ ९ ४३ 


( २ ) 


( ३ ) 


३७ 


०.०४.४० 


३८ 
३ ९ 


०.०८.९ ८ 
०.२१.०३ 


१०३२ 
१०३१ 
१०१६ 
१०१८ 
१०२१ 
१०२५ 


४० 


०.०३.५५ 
०.३७.४३ 


४१ 


४२ 


४३ 


९ ८१ 


४४ 


४५ 


०.०२.२४ 
०.०६.३७ 
०.३६.१६ 
०.०७.३५ 
०.२३.०० 
०.०८.९ ५ 
०.२५.४७ 


९ ८० 
९ ७ ९ 
९ ६८ 
९ ६ ९ 
९ ७० 
९ ७१ 


४६ 


४७ 


४८ 


४ ९ 


०.०५.३२ 
०.०६.२१ 


५० 


९ ६३ 


५१ 


०.१३.६५ 


९ ५ ९ 
९ ६० 


५२ 


०.००.६४ 


५३ 


९ ६१ 


०.०३.८६ 


९ ६२ 


०.१५.५४ 


९ ५२ 


०.०१.०२ 
०.११.१३ 


५६ 


९ ५४ 


९ ३ ९ 


०.० ९ .७३ 


५८ 


९ ३८ 


०.०३.३३ 


५ ९ 


१२६३ 


०.०५.१ ९ 


एकूण 


९ .४५.२६ 


अनुसूची २ 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाचे वर्णन 


मुंबई अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प 
ता . डहाणू व तलासरी , जि . पालघर 
मुंबई अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प 
रेल्वे मंत्रालय भारत सरकार यांनी भारतीय रेल्वे योजना २०२० तयार केली आहे आणि त्या योजनेचा दस्तऐवज 
डिसेंबर २०० ९ मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे . सदर प्रकल्प जपान सरकारच्या सहाय्याने कार्यान्वित करावयाचा आहे . 
प्रकल्पाची एकूण लांबी ही ५०८.१७ कि.मी. असून त्यापैकी १५५.६४२ कि.मी. लांब इतका रेल्वे मार्ग महाराष्ट्र 
राज्यामधून ( बोगद्यातून २७ कि.मी. व १२८.६४२ उन्नत मार्ग ) जातो . महाराष्ट्र राज्यातील या अंतरामध्ये ४ 
स्थानके ( बांद्रा कुर्ला संकुल , ठाणे , विरार व बोईसर ) नियोजित केले आहेत . रेल्वे चालनाचा वेग प्रती तास ३२० 
कि.मी. इतका असेल . 
मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पामुळे जलदगती रेल्वे प्रकल्प बांधकाम करणे , त्याचा वापर करणे व 
देखभाल करणे याकामी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत . 
स्थानिक लोकांना त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव यानुसार त्या जागेतील प्रचलित नियमानुसार रोजगाराच्या संधी 
मिळतील . 
तसेच त्या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतुकीत वाढ , सुरक्षित आणि जलद प्रवास , भौगोलिक आणि सामाजिक दृष्टीने 
सर्वकष विकास , मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती पर्यावरण स्थिरता ह्या बाबी अभिप्रेत आहेत . 


. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ११ , २०२१ / भाद्र २० , शके १ ९ ४३ 


९ 


अनुसूची तीन 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
( १ ) प्रकल्पाचे बांधकाम 
( २ ) प्रकल्पाचे परिचालक 
( ३ ) प्रकल्पाच्या देखभालीखाली 
या कारणाकरीता जमिनीची आवश्यकता 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
शासन महसूल व वन विभाग मंत्रालय , मुंबई - ३२ यांनी त्यांचे अधिसूचना क्र . संकिर्ण -०१ / २०१५ प्र.क्र . ३ / अ -२ , दिनांक १३ मार्च २०१५ 
द्वारे भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यामध्ये 
कलम १० क समाविष्ट केले असून त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की , समुचित शासनाला जनहिताच्या दृष्टीने अधिसुचनेद्वारे , उक्त 
अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देता येते . त्यानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण 
क्र . १२ ९ दिनांक ३० मे २०१ ९ नुसार जनहिताच्या दृष्टीने लोकहितकारी प्रकल्प असल्याकारणे प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीन च्या तरतुदी लागू 
करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची पाच 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) पालघर 

आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) जिल्हाधिकारी कार्यालय , पालघर , पार्श्वनाथ ९ , जिल्हाधिकारी 

विस्तारित इमारत , बिडको रोड , ता . पालघर , जि . पालघर 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग चार - ब वर्ष ५ , अंक ९ २ ( २ ) गुरुवार , जुलै ११ , 

नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या २०१ ९ / आषाढ २० , शके १ ९ ४१ , महसूल व वन विभाग , अधिसूचना दिनांक ९ जुलै २०१ ९ 
अधिसूचनेचा तपशील 

अन्वये उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) , जिल्हाधिकारी कार्यालय , पालघर यांची प्रशासक , पुनर्वसन 

व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्ती करणेत आली आहे . 
सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कलम ११ 
चे उप - कलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत सक्षम प्राधिकारी तथा 
उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) , पालघर यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


पालघर , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१ . 


संदीप पवार , 

सक्षम प्राधिकारी , 
मुंबई अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प तथा 

उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) , पालघर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


